RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ६८ ] 


बुधवार, सप्टेंबर ३, २०१४ / भाद्र १२, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १८ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधी व न्याय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , १ ९ ५० . 

क्रमांक डीएमसी. २०१४ / २९ / प्र.क्र . १०० / का. सोळा. -ज्याअर्थी, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९ ५० (१९ ५० चा मुंबई २९ ) 
( यापुढे त्यास “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधण्यात आले आहे .) च्या कलम ५६ई, ५६ एफ , ५६ एच , ५६ आय अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 

आणि त्या प्रयोजनार्थ असलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन पुढील व्यक्तींची देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम 
महाराष्ट्र , कोल्हापूर येथे समिती सदस्य म्हणून या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करीत 
आहे 
( १ ) श्री . बसगोंडा निगोडा पाटील ( मुगळीकर ) 

सदस्य 
( २ ) सौ . संगिता उदय खाडे 

सदस्या 
उपरोक्त व्यक्तींची उक्त समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर उक्त समिती खालीलप्रमाणे राहील 
( १ ) रिक्त 

अध्यक्ष 
( २ ) रिक्त 

कोषाध्यक्ष 
( ३ ) श्री .हिरोजी देवराम परब 

सदस्य 
( ४ ) श्री . राजेंद्र बाबासाहेब देशमुख 

सदस्य 
( ५ ) श्री . प्रमोद पाटील 

सदस्य 
( ६ ) श्री . बसगोंडा निगोडा पाटील ( मुगळीकर ) 

सदस्य 
( ७ ) सौ . संगिता उदय खाडे 

सदस्या 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
शासनाचे विधी सल्लागार- नि - सहसचिव. 


भाग चार - ब -१८ ९ -१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


